राज्य आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम सल्लागार समितीची 
स्थापना करण्याबाबत. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५६/एसडी-६ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ जून, २०२० 


वाचा:- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४६/एसडी-६, 
दिनांक ३० मार्च, २०२० 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५६/एसडी-६, 


दिनांक ३० मार्च, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५६/एसडी-६, दिनांक ३० मार्च, 
२०२० मधील, “समितीचे अधिकार व कार्य" या शिर्षकाखालील अंतिम परिच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात येत 
असून तो आता पुढीलप्रमाणे वाचावा:- 


“राज्यस्तरावर राज्य आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम सल्लागार समितीने बालभारती व राज्य शौक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार केलेली पाठ्यपुस्तके व महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय 
शिक्षण मंडळाने तयार केलेली पाठ्यपुस्तके यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण 
मंडळाने निवडलेल्या ८१ शाळांसह महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिनस्त 
असलेल्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सुधारीत अभ्यासक्रम उपलब्ध करून 
देणेबाबत राज्यस्तरीय अभ्यासक्रम निर्मीती समितीस मार्गदर्शन करावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००६२३१८२५२५५३२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ळं Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Raj e Nn d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education and Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d47 


S h a n ka [ fa O Pawa [ 55ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shankarrao Pawar 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबाई. 
२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५६/एसडी-६ 


३) मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

8) मा. मंत्री ( शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. राज्यमंत्री, (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

८) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 

९) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे. 
qo) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) सचिव, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१३) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी. 

१४) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)/ 

१५) सर्व शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

१६)प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका, (सवी. 

१७ निवड नस्ती (कार्यासन एसडी-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


